रविंद्र नाट्य मंदिराच्या ५ ६ व ७ व्या 
मजल्यावरील अपूर्ण बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी 
तज्ञांची समिती गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पुलदे-२०१८/प्र.क्र.२३/भाग-१/सां.का.२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ ऑक्टोबर, २०१९ 


वाचा:-१) शासन निर्णय क्रमांक: पुलदे-२०१८/प्र.क्र.२३/सांका-२, 
दि.१८.०७.२०१८. 
२) प्रकल्प संचालक, पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी यांची 
क्र.पुलदे/१५२६, दि.०९.०७.२०१९ रोजीचे पत्र. 
प्रस्तावना:- 
पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीमधील रवींद्र नाट्यमंदिराच्या ५ व्या व ६ व्या मजल्यावरील 
प्रायोगिक नाट्यगृह व ७ व्या मजल्यावरील बहुद्देशीय सभागृहाचे अपूर्ण काम खाजगी सार्वजनिक भागीदारी 
तत्त्वावर संदर्भाधीन दि.१८ जुले, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निविदा प्रक्रियेस मान्यता देण्यात आलेली 
आहे. सदर प्रक्रीया राबविण्यासाठी व त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रकल्प संचाळक, पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र 
कला अकादमी, मुंबई यांच्या स्तरावर तज्ञांची समिती नियुक्‍त करण्याची बाब विचाराधीन होती. 
झासन निर्णय:- 
पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमीमधील रवींद्र नाट्यमंदिराच्या ५ व्या व ६ व्या मजल्यावरील 
प्रायोगिक नाट्यगृह व ७ व्या मजल्यावरील बहुद्देशीय सभागृहाचे अपूर्ण काम खाजगी सार्वजनिक भागीदारी 
तत्त्वावर संदर्भाधीन दि.१८ जुले, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निविदा प्रक्रियेस मान्यता देण्यात आलेली 
आहे. सदर प्रक्रीया राबविण्यासाठी व त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी खालीलप्रमाणे तज्ञांची समिती गठीत करण्यात 
येत आहे. 


प्रकल्प संचालक, पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी अध्यक्ष 

२. | उपअभियंता किंवा त्यांचे प्रतिनिधी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग | सदस्य 
(स्थापत्य) 

३. | उपअभियंता किंवा त्यांचे प्रतिनिधी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग | सदस्य 
(विद्युत) 

४. | अग्निडामन विभागाचे अधिकारी/ मान्यताप्राप्त प्रतिष्ठानाचे | सदस्य 
प्रतिनिधी 


५. | थिएटर, स्टेज, ध्वनी यंत्रणा, प्रकाश यंत्रणा, प्रोजेक्टर या व अज्ञा | विशेष 

इतर बाबींचे ज्ञान असणारी तज्ञ व्यक्‍ती आणि वास्तूविशारद | निमंत्रित तज्ञ 
(आर्कीटेक) 
६. | वरिष्ठ सहाय्यक, पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमी सदस्य सचिव 


०२. विषयांकित कामांसाठी विशेष निमंत्रित तज्ञांची नियुक्ती आपल्या स्तरावरून करण्यात यावी. त्यासाठी 
प्रवास खर्च/ इतर भत्ते वित्त विभागाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार कार्यवाही करावी. तसेच वास्तूविज्ारदच्या सेवा 
आपल्या स्तरावरून कंत्राटी पध्दतीने उपलब्ध करून घेण्यात याव्यात. याबाबत होणारा खर्च उपलब्ध तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुलदे-२०१८/प्र.क्र.२३/भाग-१/सां.का.२ 


०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१९१०१४१६०८५७९७२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sawant Balasaheb Ishwar 
Date: 2019.10.14 16:11:41 +05'30' 


(बाळासाहेब सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा. राज्यपाल महोदय यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.मंत्री यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा. विधानसभा सदस्य यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव (सां.का.), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
८. उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. प्रकल्प संचालक, पु.ल. देशपांडे महाराष्ट कला अकादमी, मुंबई. 
१०. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई. 

११. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई. 

१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई . 

१३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१४. निवड नस्ती, सां.का.२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


